शासन निर्णय २६.०४.२०२३ अन्वये, भटक्या जमाती-क 
प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या 
योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्हयातील २५९ वैयक्‍तीक 
लाभार्थ्यांच्या मान्यता दिलेल्या यादीत दुरूस्ती 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक : गृनियो-२०२३/प्र.क्र. १४९ /योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय, इमाव, सावडौमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र. गृनियो-२०१९/ 
प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 
(२) या विभागाचा शासन निर्णय क्र-गृनियो -२०२३/प्र.क्र.१४९/योजना-२,दि.२६.०४.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
संदर्भाधिन वाचा क्र-२ येथील शासन निर्णयातील परिशिष्ट -अ येथे नमूद परिच्छेद खालीलप्रमाणे आहे- 
“सन २०२२-२३ मध्ये भंडारा जिल्हयातील भटक्या जमाती -क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल योजना 
जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी -” 
ऐवजी उपरोक्त परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचावा - 
“सन २०२२-२३ मध्ये सोलापूर जिल्हयातील भटक्या जमाती -क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल 
योजनेतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी -” 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५१७०९११७५३४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


NARENDRA 
WAMAN AHER वट 
(नरेंद्र वा.आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू, 
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -४००६१४ 

५. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 

६. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, सोलापूर 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

८. सहायक आयुक्त, समाजकल्याण,सोलापूर. 

९. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सोलापूर. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवड नस्ती . 


Cc “७ A OO 


